MPSC CRéo.lwpE:\UMESH 
सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : डीपीपी-२०११/२९१/प्र.क्र. ६०/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक : २८ जून, २०११ 


संदर्भ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक :९८६ (१०)/४३९०/आठ, दिनांक १४.०२.२०११ 


शासन आदेश :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-२२९५/प्र.क्र.१४९/पेल-१०, दिनांक 
२० मे,१९९७ अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध 
आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ही ९३००-३४८०० + ग्रेड पे- ५०००/- या 
वेतनश्रेणतील पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदे ही सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वरील संदर्भाधीन दिनांक 
०१.१०.२०११ च्या पत्रान्वये या पदाकरिता शिफारस केलेल्या ८१ उमेदवारांपैकी खाली दर्शविलेल्या एकूण 
३५ उमेदवारांची परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ म्हणून खालील परिच्छेद २ मध्ये 
नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत 


हे. 


अ.क्र गु.क्र. | उमेदवाराचे नांव आयोगाने नियुक्तीचे ठिकाण | 
नियुक्तीसाठी 
शिफारस 
व | केलेला प्रवर्ग 
१ [2 | श्री.शेख इम्रान शेख कादर खुला मुंबई 
| rae श्रीमती पुष्पा शिवराम माने | विजा-अ__| पुणे १ 
३ 8 कु.नाजरीन अब्दुल गफूर नाईकवाडी al खुला सोलापूर | 
श्रीमती रेश्मा युवराज जाधव अ.जा. कल्याण, जि.ठाणे 
श्रीमती मेघा प्रवीण पाटील  . । खुला  ' पुणे 


श्री.संजय प्रताप चव्हाण विजा-अ | amar 
कु.ज्योती प्रताप दरेकर खुला | इचलकरंजी 


श्री.प्रल्हाद खंडू महाजन _ । इु.मा.व. मुंबई 
श्री.शेख वाजीद शेख खलील 


MPSC CRée.lwpE:\UMESH 


श्री.अस्लम साहेबलाल पटेल 


पैठण, 
जि.औरंगाबाद 


श्री.सिध्दार्थ केशवराव साबळे 
श्री.संजय जगदीशप्रसाद मुरक्‍या 
4 
१३ |।२९ | श्री.नितिन बबनराव धोंगडे 
——— 
१४ श्री.शैलेश भरतकुमार पाचपोहर 


श्रीमती आशा किरण ठाकरे 
stated अर्जुन दिवेकर 


श्रीमती रश्मी घनश्याम क्षीरसागर 

१८ | ३८ | श्रीमती लीना मनोज हुबळीकर 7 
| १९ | ४२ | श्री.जगदीश दादाजी सोनवणे 

२० । ४३ | श्रीमती शुभांगी ज्ञानोबा जाधव 

२१ । ४६ | श्री.प्रशांत ज्ञानदेव सदांशिव रामटेक, 

| जि.नागपूर 
२२ | ४७ | कु.प्रार्थना भिमराव सहारे 
२३ । ४९ | श्री.मंगेश भिमराव मानकर इ.मा.व. शेगाव, 
जि.बुलढाणा 


५२ | कु.वैशाली जनार्धनराव waa नेवासा, 
जि.अहमदनगर 

२५ | ५४ [past दत्तात्रय प्रभू खुला 

२६ । ५५ | श्री.संतोष चंद्रकांत शिंदे खुला 
| २७ । ५७ | श्री.आसाराम रघुनाथ कल्हापूरे खुला 
२८ | ५९ | कु.उज्वला सर्जराव पवार खुला 

२९ ।'६१ |p. fear काशिनाथ शेळके खुला औरंगाबाद 
| 30 श्री.शैलेश हिरामण सोनवणे नंदुरबार 
| ३१ श्री.सविन दशरथ आगवणे | सांगली 

३२ श्रीमती मनिषा पंढरीनाथ पवार मुंबई 
२३ श्री.अमित अनिल देवतरसे मुंबई 

३४ ।७६ | श्री.विनोद दिनेश हूकरे । गडचिरोली 
| ३५ (uo | श्री.वामन तिमय्या कोळी (अपंग) रायगड-अलिबाग 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(१) संबंधीत उमेदवारास नियुक्तीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 


MPSC (२६०. शीर डाय 
(2) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 


(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. ‘ 

(3) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना समाधानकारकरित्या पूर्ण करावे लागेल. 

(४) सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक : प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये संगणक 
हाताळणी वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्यक ते प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन 
वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत पदावरील त्यांच्या सेवा 
समाप्त करण्यात येतील. | 

(५) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिली असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. 

(६) नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 
मिळणार नाही. 

(७) त्यांनी दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार 
वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 

(८) त्यांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.९३३००-३४८०० + ग्रेड पे-५०००/- या वेतनश्रेणीत दरमहा 
रु.१३७१०--५०००/- इतके वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधी एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर पहिली वाषिक 
वेतनवाढ देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एसआरव्ही -१३७० / डी, दिनांक १२.४.१९७२ 
नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

(९) ते जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा कालावधीमध्ये 
कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि/ किंवा विहित परिक्षा/ चाचण्या उत्तीर्ण झाले 
नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर त्यांची सेवा 
समाप्त करण्यात येईल. 


(१०) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


MPSC CReo.]wpE:\UMESH 


(११) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील गट-अ 
च्या अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम त्यांना लागू होतील. 

(१२) उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्यात 
येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडून 
इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 

(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रॅ.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 
३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदान निवृत्तीयोजना लागु राहील. 

(१४) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यक्‍तीरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील 
राज्यसेवा अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 

३. संदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०११०६२८१५०६३९००१ असा आहे. *" 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


2 “क ककी, td 
( वि.वि.दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
४) महालेखापाल- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
६) प्रधान सचिव (अ.व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
७) सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
८) सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११) सर्व संबंधीत उमेदवार 
१२) निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


MPSC CRéo.lwoE:\UMESH 


ee मेहबूब मंजिल, नविन 
ईद-गा, गांब-खडका, ता.भुसावळ, 
जि.जळगांव 


एम.आय.डी.सी.सातारा, a 
सातारा 


संबंधीत उमेदवार 
१) श्री.शेख इमरान शेख कादर |) श्रीमती पुष्पा शिवराम माने, ३) कु.नाजरीन अब्दुल गफुर 
खडका चौफुली, रेणुकामाता मंदिर | प्लॉट नं.१ माने कॉलनी, देगांबरोड, । नाईकवाडी 


मु.पो.नेसरी, ता.गडहिंग्लज, 
जि.कोल्हापूर, पि.को.४१६ ५०४ 


व्हीट एंजल बिल्डींग, बौ-२०५, 
इगतपूरी पोस्ट ऑफीस समोर, 
इगतपूरी, ता.इगतपूरी, 
जि.नाशिक-४२२ ४०३ 


; ) श्रीमती रेश्मा युवराज जाधब | ५) श्रोमती मेघा प्रबीण पाटील 


जी-३, जयमहालक्ष्मी रेसीडेन्सी, 
सर्किट हाऊसजवळ, ताराबाई चौक, 
कोल्हापूर, पिन.४१६ ००३ 


६) श्री.संजय प्रताप चव्हाण | चव्हाण 


व्दारा डॉ.पंडीत गोपालनगर 
नांतुवाडी 

दारव्हा, ता.दारव्हा, 
जि.यबतमाळ- ४४५५२०२ 


| ९०) Stade असलम = 
२८०६, बी-बरद रेसीडेन्सी, 
बेलबाग, मंगळवारपेठ, 
कोल्हापूर-४१६००२ 
cape नितीन बबनराव 
रा.बालमटाकळी, ता.शेवगाव, 

| जि.अहमदनगर, पिन-४९४ ५०४ 


जि. पुणे 


जं om ee 
७) कु.ज्योती प्रताप दरेकर ८) श्री.प्रल्हाद खंडू महाजन diate asic शेख खलील | ) श्री.शेख aie शेख खलील 
| श्रीप्रसाद वसंतधाम कॉम्पलेक्स, ओम शांती अपाटमेंट, गजानन शिवाजी नगर, ईदगाह जवळ, 
सहयाद्री नगर, सांगली, सोसाटी, a, पाटस रोड, ता.दोंड, ।मु.पो.पाचोरा, ता.पाचोरा, जि. 


0 य स त्याच 


११) श्री.साबळे सिध्दार्थ केशवराव 
घर क्र.जि-५६, पुखराज नगर, 
भोकरदन, ता.भोकरदन, जि.जालना 


२०१, स्वर्णपुष्प अपार्टमेंट, पाधे 
गार्डन, विलास कॉलनी, व्ही.एम.व्ही. 
रोड, अमरावती-४४४ ६०४ पो.स्टे. 
| गाडगेनगर, “अमरावती 


| : ) श्री.मुरक्‍्या संजय 


जगदीशप्रसाद 
रामकृष्णा नगर, प्लॉट नं.२९, 
बळसोंड, हिंगोली, ता.जि.हिंगोली | 


१४) श्री.पाचपोहर शैलेश भरतकुमार | १५) श्रौमती आशा किरण ठाकरे 


302, व्दारका अपार्टमेंट, 
यवतमाळ रोड, बणी, ता.बणी, 
जि.यबतमाळ- ४४५३०४ 


| १६) श्री दिवेकर संदिप अर्जुन 
एस.नं.९८७/२, गजानन सोसायटी, 
सब स्टेशन समोर, दोंड-पाटस रोड, 
दौंड, जि.पुणे (पो.स्टे.दौंड) 


फलेंट नं.१, राधसकृष्ण अपार्टमेट, 
हॉटेल साई पॅलेस मागे, चेतनानगर, 
इंदिरानगर ठाणे, जि. नाशिक-९ 


; ७) श्रीमती क्षीरसागर रश्मी 


घनश्याम 
सो/४, ६०४, साकेत कॉम्प्लेक्स, 
बाळकुम रोड, ठाणे (प), ता.जि.ठाणे 


if १८) श्रीमती हुबळीकर लिना ह 
मनोज 

मिलिंद बंगलो, प्लॉट नं.२४, 
शिवाजी नगर, संजीवनी 
नगराजवळ, ओझर (मिग), 
ओझर, नाशिक-४२२२०६ 


१९) श्री.सोनवणे जगदीश दादाजी ) श्रीमती शुभांगी ज्ञानोबा जाधव 


सातपुते निवास, दत्तनगर, निलंगा, 
ता.निलंगा, जि.लातूर 


ता होश ae 22) श्री.सदाशिव प्रशांत 
ज्ञानदेवराव 

राजीब गांधी नगर, राधा कृष्णा 
टॉकीज समोर, अकोला, 
ता.जि.अकोला 


MPSC CReo.IwpE\UMESH 


२२) कु.सहारे प्राथना भिमराव 
। घर क्र-६/3 ३, निवारा कॉलनी 
नं.४, राम मंदीराजबळ, गोरक्षण 
| रोड, अकोल;, 
ता.जि.अकोला-४४४ ००४ 


॥ २३) श्री.मानकर मंगेश भिमराव 


| गौरी अपार्टमेंट, बानखडे नगर, 
डाबकी रोड, जुने शहर, अकोला, 
ता.जि.अकोला, पिन-४४४ ००२ 


_|२४)कु.रासवबेवेैशाली 


जनार्धनराव 
संस्कृती, जिंतूर रोड, गणपती 
चौक, परभणी, ता.जि.परभणी 


| चौक,मु.पो.ता.कबठेमहांकाळ, 
जि.सांगली 


नं.२६६/पी, समर्थनगर, औरंगाबाद 


२५)कु-प्रभुवर्षादत्तात्रय 4 २६) श्री.शिंदे संतोष चंद्रकांत ॥ २७) श्री.कल्हापुरे आसाराम 
ई- १५, २ रा मजला, मेहनील | रा.रामनगर,कसबे दिग्रज, ता.मिरज, | रघुनाथ 
प्लाझा, गणेशनगर, कुडाळ, si मु.पो.खडांबे खुर्द, ता.राहुरी, 
ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग जि.अहमदनगर 
। २८) श्रीमती पवार उज्वला सर्जेराव | २९) कु.शेळके हिरा काशिनाथ = श्री.सोनावणे शैलेश हिरामण 
| शिवाजी | €/०.आर.के.वैष्णव, प्लॉट सिव्हील कोर्टाच्या समोर, नेहरु 


| ti सटाणा, ता.सटाणा, 
जि.नाशिक 


| ३१) श्री.आगवणे सविन दशरथ 
सोनिया अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.१६, 

| वाघोलीकर पार्क, बारामती, 

, ता.बारामती, जि.पुणे, पि.४१३ १०२ | (पश्‍चिम) _ १०२ 


ic 2) श्रीमती पवार मनिषा पंढरीनाथ 
श्रीजीकृपा, को.ऑ.हौ.सो.लि. 
बि.नं.१/५०२ रूतूपार्क, ठाणे 
(पश्‍चिम) 


इडा aga विनोद दिनेश 
। १३०२,बी विंग क्लासिक, निळकंठ, 
पाल्म, घोडबंदर रोड, ठाणे-१० 


[यि श्री.कोळी वामन तिमय्या 
दि.राजा बहादूर मिल्स मागे, गल्ली 
नं.३२, नालंदा बौध्द विहाराजबळ 
प्रायव्हेट रोड, पुणे-४११ ook 


- ..---:--- -२२२>>>-->- 1...) या ee en 


३३) श्री.देबतरसे अमित अनिल 
घ.नं.९७७, कुंभार गल्ली, 
मु.पो.भिंगार, ता.जि.अहमदनगर, 
पोलीस ठाणे-भिगार कॅम्प 


